केंद्र शासनाच्या “राज्यांना भांडवली 
गुंतवणुकीसाठी विशोष सहाय्य २०२३-२४” या 
योजनेच्या भाग-१ अंतर्गत पहिल्या हप्त्याचा निधी 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः सिआयडी-३३२३/३०४/प्र.क्र.५३/नवि-१० 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १६ ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा :- 
शासन निर्णय क्र.सिआयडी-३३२३/३०४/प्र.क्र.५३/नवि-१०, fF.90.90.2023 


शासन शुद्धीपत्रक : - 


१. केंद्र शासनाच्या राज्यांना भांडवली खर्चासाठी विशोष सहाय्य २०२३-२४ या योजनेच्या भाग-१ 


अंतर्गत केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या निधीनुसार सन २०२३-२४ या चालू वित्तीय वर्षातील 


अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून पहिल्या हफ्त्याचा निधी रु.२१७,८४,८४,०००/- (अक्षरी रुपये दोनशे 


सतरा कोटी चौऱ्याऐंशी लाख ARM हजार फक्त) संदर्भाधीन दि.१०.१०.२०२३ च्या शासन 


निर्णयानुसार वितरीत करण्यात आला आहे त्यामधील अ.क्र.१ मधील THAT अ.क्र.४ नुसार 


मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) यांच्या Santacruz Chember link road 


Phase-Il प्रकल्पासाठी संदर्भाधीन आदेशाद्वारे वितरीत रक्‍कम (पहिला हप्ता) रू.२२.५५८४ कोटी 
ऐवजी रू.२४.५५८४ कोटी असे वाचावे. 
२. सदर शासन शुद्धीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३१०१७१२५१५१४२२५ असा आहे. सदर 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
SHINDE SUBRAO os en vgrenns 
NARAYAN ण वाल 
(सु. ना. शिंदे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


ठु 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य,यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुद्धीपत्रक Hate: सिआयडी-३३२३/३०४/प्र.क्र.५३/नवि-१० 


३. 
छ. 
षु. 


मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव ( नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको,मुंबई. 


महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण,मुंबई. 
. महानगर आयुक्त, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण,पुणे. 

. संचाळक, नगर रचना आणि मुल्यनिर्धारण विभाग, पुणे. 

. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, मुंबई / नागपुर 

. महालेखापाल, (लेखापरिक्षा)- १/२, मुंबई/ नागपुर 

. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. सह सचिव (नवि-१०), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. उप सचिव (नवि-७), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. उप सचिव (नवि-४, नवि-३१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. निवड नस्ती (नवि-१०) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


